महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीची 
पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. PEAS ७०१८/प्र.क्र.१८६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जुले, २०१९ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, सम क्रमांक, 
दिनांक १५ जून, २०१९ 
२) सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मरासिसाअ/१२९१/२०१९, दिनांक १२/०७/२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपर्निर्दिष्ट क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीवर 
अझ्ञासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तथापि, काही अशासकीय सदस्यांच्या 
नावात सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे या 
शासन शुध्दीपत्रकान्वये उपर्निदिष्ट दिनांक १५ जून, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामधील 
सदस्यांच्या नांवामध्ये खाळीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णयातील । झासन निर्णयात दर्शविलेली नांवे 
अ.क्र सदस्यांची नांवे wr 
ह, श्री. विरु बुलानी, मुंबई श्री. विरु डुलानी, मुंबई 
२५. श्री. जीतु जगवानी, मुंबई श्री. जेठानंद जगवानी, मुंबई 
२८. श्री. गिरीडा रोहरा, पुणे श्री. PRT रोहिडा, पुणे 
३३. श्री. धामु भतीजा, अहमदनगर श्री. दामोदर बठेजा, अहमदनगर 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या फ७ण.॥1१01149॥111.४00.1]1 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१९०७२५१६५८५६३७२३ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Prasad Mahadeo >> 
Mahajan 


Di 


(प्रसाद म. महाजन) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
३. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः हिंसाअ ७०१८/प्र.क्र.१८६/सां.का.४ 


४. 
षु व 


oN 0 © 


सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीचे कार्याध्यक्ष व अशासकीय सदस्य 
(सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी यांच्यामार्फत) 
सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 


१०.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११.महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१५.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


